वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील १८० अस्थायी पदांना 
दिनांक १ मार्च, २०२३ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ 
या कालावधीकरीता मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. :- वैमाशा-२०२२/प्र.क्र.१०३/ग्रासं-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ मार्च, २०२३ 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्र -वैमाशा-२०२२ /प्र.क्र. १०३/ग्रासं-३ दिनांक १४/१०/२०२२, 

२) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण- 
१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२, दि. १८ /०४/२०२२ 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि- २०१६/प्र. क्र. ८/१६/ आ.पु.क. 
दिनांक - ०८/०२/२०२३. 

४) नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र यांचे पत्र क्र.जा.क्र.पदनि (१५) -११२२ / प्र.क्र.१/वैमाशा-१/ 
२५७, दि. ०८/०३/२०२३ 

प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक १८ एप्रिल, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभागाचा सुधारित आकृतीबंधामध्ये वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील पदांचा आढावा घेवून सूधारित आकृतीबंध 
निश्चित करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णयान्वये वैध मापन शास्त्र यंत्रणेसाठी एकूण ६६१ पदांना मंजूरी देण्यात 
आली असून उर्वरित वाहनचालक /वाहनचालक (जड) /क्रेन चालक/ शिपाई/नाईक/हमाल या संवर्गाची एकूण २८३ 
पदे मृत घोषीत केली आहेत. 


०२. उपरोक्त १ येथील शासन निर्णयान्वये नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखाळील मुंबई आणि जिल्हा स्तरावरील आस्थापनेवर असलेल्या पदांपैकी १८३ अस्थायी पदांना दिनांक 
०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आली 
आल्यामुळे त्यापुढील मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यासंदर्भात शासनाने आता 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

नियंत्रक, वैधमापन are यांच्या आस्थापनेवरील या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र अ” मध्ये 
दर्शविलेल्या एकूण १८० अस्थायी पदांना सद्यस्थितीत दिनांक ०१/०३/२०२३ ते ३१/०८/२०२३ (सहा महिने) पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक, एम-३, मुख्य लेखाशीर्ष ३४७५, इतर सर्वसाधारण 
आर्थिक सेवा (१०६), वजन व मापे यांचे विनियमन (००) (०१) वजने व मापे विनियमन, (३४७५००९२३)” या लेखाशीर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२३ - २०२४ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
०२. शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६ / प्र. क्र. ८/ १६/आ.पु.क. 
दिनांक ०८/०२/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सदरचा शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैमाशा-२०२२/प्र.क्र.१०३/ग्रासं-३ 


०३. सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्यांचा संकेतांक २०२३०३२७१५५०५९९५०६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने SHESHRAO 0000010000 री 


SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMEN 
2.5.4.20=b83dd3164bf1 a6f2c48a39007e78789c79c52e07ad200c 
3250d381947c40582e, postalCode=400032, st=Maharasht 


BHASKAR KUTE ण 
(शो. भा. कुटे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र-वरीळप्रमाणे 


प्रति, 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२( लेखा व अनुज्ञयेता), मुंबई / नागपूर 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ ( लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
) वित्त विभाग (व्यय-४/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई 
) नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) सह नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, कोकण, मुंबई महानगर विभाग, 
(नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई यांचे मार्फत) 
८) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई (३ प्रती) 
९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
qo) सर्व सह नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र. (नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई यांचे मार्फत) 
११) निवडनस्ती (ग्रासं-३) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैमाशा-२०२२/प्र.क्र.१०३/ग्रासं-३ 


विवरणपत्र-अ 


२०२३ ते ३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत ( मुदतवाढ )पुढे चाळू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे. 


अ.क्र पदनाम | पदे. | 
(ह. || उपनियंत्रक वैधमापन शास्त्र २ 
२ सहायक नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र ९ 
३ स्वीय सहायक =a 
४ अधिक्षक २ 
4 निरीक्षक, वैधमापन ara (ras श्रेणी) १४ 
नि निरीक्षक, वैधमापन झास्त्र ( निम्न श्रेणी ) ४२ 
वरिष्ठ लिपीक २ 
कनिष्ठ लिपीक शा १ 
टंकलेखक [oe a 
aoe: - — 33) ० लिपीक-टंकलेखक ee _ :. 
[ae q प्रयोगशाळा सहायक २ 
१२ क्षेत्र सहायक ४५ 
१३ गट-क व गट-ड संवर्गातील जिल्हानिहाय अस्थायी पदे ४८ 
एकूण १८० 


शासन निर्णय क्रमांक -वैमाऱा-२०२२/ प्र. क्र. 903/ ग्रासं-३ दिनांक : २७ मार्च, २०२३ अन्वये दिनांक १ मार्च, 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


